महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील तरतुदीनुसार सांविधिक पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/प्र.क्र.१६७/१७/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण क्र.एनजीसी-२००९/(२४३/०९)/विशि-१, 
दि.१२ ऑगस्ट, २००९. 
२) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ हा अधिनियम, दि.०१ मार्च, २०१७ पासून 
अंमलात आलेला आहे. सदरहू अधिनियमातील कलम-१५ नुसार विद्याशाखेचा अधिष्ठाता हे सांविधिक 
पद निर्माण करण्याबाबतची तरतूद आहे. प्रत्येक विद्यापीठातील प्रत्येक विद्याशाखेसाठी एक अधिष्ठाता 
पदाची तरतूद असून ते पूर्ण वेतनी आहे. सदरहू पद निवड समितीच्या शिफारशींनुसार कुलगुरूकडून 
नियुक्‍ती करण्यात येईल. अधिष्ठाता पदाचा पदावधी हा कुलगुरूच्या पदावधीइतकाच किंवा त्याचे 
नियत वयोमान पूर्ण होईपर्यंत यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत आहे. सदरहू पदाच्या निवडीच्या 
प्रयोजनार्थ असलेली अर्हता व अनुभव, प्राध्यापक किंवा प्राचार्य पदाची जी अर्हता असेल तीच अर्हता 
असेल आणि अध्यापनाचा व संशोधनाचा एकूण पंधरा वर्षापेक्षा कमी नसेल असा अनुभव असेल. सदरहू 
अधिनियमातील कळलम-३४ (२) नुसार विद्यापीठात पुढील विद्याशाखा असतील :- 


१. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 

२. वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा 

३. मानवविज्ञान विद्याशाखा 

४. आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याझ्ञाखा 


या अधिनियमाच्या कलम-१६ मध्ये विद्याशाखेचा अधिष्ठाता या पदाचे अधिकार व कर्तव्ये 
विहित केलेली आहेत. विद्यापीठामधीळ अधिष्ठाता पदाची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या व शौक्षणिक दृष्ट्या 
असलेले महत्व इ. बाबी विचारात घेऊन विद्यापीठांमध्ये अधिष्ठातांची पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/प्र.क्र.१६७/१७/विशि-१ 


शासन निर्णय 
शासन या झासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठांसाठी “विद्याशाखा 
अधिष्ठाता” ची पदे मंजूर करीत आहे. 


अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव पदनाम  । वेतनश्रेणी मंजूर पदे 

।१__ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ०४ 

२ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे | विद्याशाखा | रू.३७,४००-६७,००० ०४ 

३ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर | अधिष्ठाता | ग्रेड पे रू.१०,००० ०४ 
विद्यापीठ, नागपूर 

४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ०४ 
विद्यापीठ, औरंगाबाद 

५ शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ०४ 

& संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, ०२ 
अमरावतील, 

७ कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर ०२ 
महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

८ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ०२ 

९ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ०२ 
विद्यापीठ, नांदेड 

णि ० __ श्रीम. नाथीबाई ठाकरसी महिला ०२ 
विद्यापीठ, मुंबई, 

।११ | सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर ०२ 

एकूण ३२ 


२. वरील तक्त्यामधील अनु.क्र.१ ते ५ येथील विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या ०४ पदांपैकी ०२ पदे 
सदर विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षकीय पदांपैकी रू.१५,६००-३९,१०० व ग्रेड वेतन 
रू.६,०००/- या वेतनश्रेणीतील रिक्‍त असलेली सहायक प्राध्यापकांची पदे रू.३७,४००-६७,००० व ग्रेड 
वेतन रू.१०,०००/- या वेतनश्रेणीमध्ये “विद्याशाखा अधिष्ठाता” म्हणून दर्जोन्नत (Upgrade) करण्यात 
येत आहेत. 


३. सदरहू पदे भरण्यास व पुढे रिक्‍त झाल्यास ती भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८७/आपुक, दि.१५.१२.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने व मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/प्र.क्र.१६७/१७/विशि-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११४१५३१०६६१०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay Eknath Sabl 


ar N, o=Government Of Maharash' HIGHER AND 

| a a) a h TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ad74dd20b49c8ab0bc83f54F3d9c91571a6cd47aeb9a9f05 


783d44cafe7a7d8e, 
S a b | e serialNumber=ad8df0c87ab8e6c9f8574ab838dd4c466ebe8 1828f4 
3e76bfa02129f8e862cd2, cn=Vijay Eknath Sable 
Date: 2019.01.14 17:03:37 +05'30° 
(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (५ प्रती) 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (५ प्रती) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
१५) वित्त विभाग (सेवा-४/सेवा-९/कोषा-५/व्यय-५/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 
६) निवड नस्ती (विशि-१) 


११ 
१२ 
१३ 


व क. आ. आका We eC 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


